शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
सहाय्यक भूवैज्ञानिक गट-ब या पदावरील 


तात्पुरती पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २४ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन Bear :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार व दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च 


न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भात मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील खालील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांना भूजल सर्वेक्षण आणि 


विकास यंत्रणेमधील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक” गट-ब, या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून 


त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये करण्यात येत 


आहे :- 
वाटप सहाय्यक भूवैज्ञानिक 
मूळ । पदोन्नतीचा aS 
क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय केलेला पदावरील पदोन्नतीने 
प्रवर्ग प्रवर्ग ewe 
विभाग । पदस्थापनेचे कार्यालय 
ea २ 3 a=) षु & tA त्कळाच्का 
संचालनालय, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
१ | श्री.सुधीर जी. जेन सर्वसा सर्वसा ब क नाशिक a" 4 a mee 
भू.स.वि.यं., पुणे भू.स.वि.यं., जळगाव 
त बंडोपंत ग्रा.पा.पु.जि.प., ग्रा.पा.पु.जि.प, 
२ | श्री.जयंत बंडोपंत वरुटे | सर्वसा | सर्वसा 3 पुणे कोल्हापूर 3 
सांगली ल 
संत ंकरंगा ग्रा.पा.प॒.जि.प, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
३ श्री. शांकर गोंधळी | भज-ब सर्वसा कोल्हापूर $ पुणे सवि 2 सांगली 
ल भू.स.वि.यं., सांगळी 
, उपसंचालक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४ | श्री.सारंग विजय मुळे सर्वसा सर्वसा सवि नागपूर if xs 2 
भू.स.वि.यं., नागपूर भू.स.वि.यं., भंडारा 
श्री.अजिक्य अविनाश ग्रा.पा.पु.वि.जि.प., नाशिक ग्रा.पा.पु.वि.जि.प., 
4 ee सर्वसा सर्वसा a नाशिक मोळ मक 
काटकर गर गर 
श्रीमती दिप्ती आनंदराव संचालनालय, संचालनालय, 
& वा वो) सर्वसा सर्वसा सा पुणे सावि 
/ भू.स.वि.यं., पुणे भू.स.वि.यं., पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


वाटप सहाय्यक भूवैज्ञानिक 
मूळ । पदोन्नतीचा ae 
क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय केलेला पदावरील पदोन्नतीने 
प्रवर्ग प्रवर्ग डीन बी 
विभाग । पदस्थापनेचे कार्यालय 
ea Q 3 1 ४ | षु ६ ॥& S| 
श्री.हेमंतकुमार भरत ग्रा.पा.पु.जि.प., वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
४. ताग कै अ.जा. सर्वसा aie 3 पुणे न a2 
जगताप सातारा भू.स.वि.यं., पुणे 
श्री.वेजयंत गिरीराज संचालनालय, नाग ग्रा.पा.पु.जि.प., 
ह. aa सर्वसा सर्वसा aha नाशिक यि 
जैन भू.स.वि.यं., पुणे जळगाव 
९ | श्री.कुणाल भरत इंगळे अ.जा सर्वसा वरि ais नागपूर वरिष्ठ ae 
¢ i भू.स.वि.यं., गोंदिया a भू.स.वि.यं., गोंदिया 
उपसंचालक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
qo | श्री.प्रविण पोपट बधान सर्वसा सर्वसा eon नाशिक ara = नागा 
भू.स.वि.यं., नाशिक भू.स.वि.यं., नाशिक 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, ग्रा.पा.पु.जि.प., 
११ | श्री.राजेश भागवत ]ोटे इमाव सर्वसा 7 x बाराशिव पुणे ale $ 
भू.स.वि.यं., धाराशिव सातारा 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
१२ | श्री.सी.एच.गिरिधरा सर्वसा सर्वसा es geen re em यां 
भू.स.वि.यं., जालना | संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., जालना 
श्रीमती रुपाली दिगंबर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
ee अ.जा. | सर्वसा । ग्रा.पा.पु.जि.प., पुणे पुणे = ib 
गायकवाड भू.स.वि.यं., पुणे 
उपसंचालक, उपसंचालक, 
श्रीमती अरुणा भिमराव या aid छत्रपती ee 
१४ sara .जा. सर्वसा भू.स.वि.यं., a या भू.स.वि.यं., 
खरात ताज र संभाजीनगर पाशा जीतगर 
छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर 
श्री.राजीव गोपाळराव या ग्रा.पा.पु.जि.प., sc वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
१५ वा .जा. सर्वसा pl अमरावती सो वावो 
गवई अकोला भू.स.वि.यं., अकोला 
श्री.योगेश हाशिकांत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वा याह वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
१६ श्या सर्वसा सर्वसा यही तात नाशिक See 
च्छापूरकर भू.स.वि.यं., नाशिक भू.स.वि.यं., नाशिक 
a श्री.विशाळ मदनलाल जा अही = ग्रा.पा.पु.जि.प., नागपूर ग्रा.पा.पु.जि.प., 
मंत्री गडचिरोली 4 गडचिरोली 
श्रीमती मृणालीनी कल वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, या वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
१८ ह लाची जात जा. सर्वसा सवि = ae 
ओंकार लोखंडे भू.स.वि.यं., ठाणे भू.स.वि.यं., ठाणे 
श्री.जयंत गणपतराव वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
१९ सर्वसा सर्वसा स.वि.यं., कोल्हापूर पुणे स.वि.यं., कोल्हापूर 
मिसाळ भू.स.वि.यं., कोल भू.स.वि.यं., कोल 
श्री.ललित ब्रिजलाल aa वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, ग्रा.पा.पु.जि.प., 
२० वर्कर .जा. सर्वसा afta, धुळे नागपूर न 
वाईकर भू.स.वि.यं., धुळे भंडारा 
श्री.विजय रामराव स्या ग्रा.पा.पु.जि.प., क ग्रा.पा.पु.जि.प., 
२१ | _. गुंटूरकर .जा. सर्वसा sa es अमरावती ot 
टूरकर यवतमाळ यवतमाळ 
श्री.प्रशांत दादाजी मलाला वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
२२ भ.ज. सर्वसा नित नागपूर सिरा 
शहारे भू.स.वि.यं., वर्धा भू.स.वि.यं., नागपूर 
श्री.नंदकिशोर — वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
ah ates Om. सर्वसा ae नागपूर मिग नई 
मनोहरराव बोरकर भू.स.वि.यं., नागपूर भू.स.वि.यं., नागपूर 
वा श्रीमती सुवर्णा संतोष ता जागां संचालनालय, पुणे संचालनालय, 
शितोळे ie भू.स.वि.यं., पुणे 3 भू.स.वि.यं., पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


वाटप सहाय्यक भूवैज्ञानिक 
चे मूळ | पदोन्नतीचा aes 
%.| अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय केलेला | पदावरील पदोन्नतीने 
प्रवर्ग प्रवर्ग ट्या य 
विभाग । पदस्थापनेचे कार्यालय 
[9 | 2 a ee षु रि Sa a) 
St} Walid ब्रम्हानंद ee वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
gee .जा. । सर्वसा aha नागपूर अंति आति ठी 
मे भू.स.वि.यं., लातूर भू.स.वि.यं., गडचिरोळी 
श्रीमती सपना भाऊराव ग्रा.पा.पु.जि.प. ae 
अ.जा. | सर्वसा र ग्रा.पा.पु.जि.प., ठाणे 
२६ | मोहोड/बोरकर ठाणे : 3 
श्री.चंद्रमणी कृष्णाजी नं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
र | os ; सर्वसा संतो. को नागपूर म ति 
oh भू.स.वि.यं., भंडारा भू.स.वि.यं., भंडारा 
श्री.नीलआर्गस्ट्रांग ह ग्रा.पा.पु.जि.प., वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
२८ ae इ.मा. सर्वसा ie a पुणे ee ene 
महिबुबपाझ्ा सय्यद छ. भू.स.वि.यं., सातारा 
श्री.शिरीष शंकरराव oa ग्रा.पा.पु.जि.प., छत्रपती ग्रा.पा.पु.जि.प., 
२९ | oa .जा. सर्वसा चंद्रपूर वलन हमी आ यः 
बागडे चंद्रपूर संभाजीनगर छ.संभाजीनगर 
श्री.राजेश रामचंद्र व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, टा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
20 | इ.मा.व. | सर्वसा meal अमरावती ही गह pies 
गावंडे भू.स.वि.यं., वर्धा भू.स.वि.यं., यवतमाळ 
विक्रांत वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
३१ | श्री. सुभाष ठाकूर | अ.ज. ' सर्वसा on ae नंदूरबार नाशिक ee el दुरबार 
भू.स.वि.यं., नंदूरबार भू.स.वि.यं., नं 
श्री.चंदमोहन Yea ग्रा.पा.पु.जि.प., वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
३२ कुं a वि.मा.प्र | सर्वसा ee 3 अमरावती च ‘ ane 
भारे यवतमाळ भू.स.वि.यं., यवतमाळ 
ग्रा.पा.पु.जि.प., वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
३३ | श्रीमती किशोरी केळकर । अ.जा. सर्वसा र च अमरावती 2 x डि aut 
गोंदिया भू.स.वि.यं., अमरावती 
श्री.शंकर बाबुराव व ग्रा.पा.पु.जि.प., छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
३४ docks इ.मा.व. | सर्वसा हिंगोली क विल मीही तोडी 
सरकाळे हिंगोली संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., बीड 
श्री.अमोल रामचंद्र व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, aes ग्रा.पा.पु.जि.प., 
31 लाची इ.मा.व | सर्वसा सवि अमरावती pike 
बालपांडे भू.स.वि.यं., नागपूर अमरावती 
श्री.दिळावर व ग्रा.पा.पु.जि.प., ग्रा.पा.पु.जि.प., 
3६ अब्दुलकरीम इ.मा.व. | सर्वसा सांगली पुणे सांगली 
अब्दुलकरीम मुल्ला सांगली सांगली 
श्री.प्रमोद हिमतराव 7 ग्रा.पा.पु.जि.प., न तहा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
30 इ.मा.व. | सर्वसा नंदूरबार नाशिक ae निक 
खैरनार नंदूरबार भू.स.वि.यं., नाशिक 
हिंगोले वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, जळा 
३८ | श्रीमती सुजाता हिंगोलळे | अ.जा. | सर्वसा म 2 -२ | जिल्हा परिषद, रायगड 
भू.स.वि.यं., रायगड 
श्री.प्रदीप रामराव 1 छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
१९ सीत भ.ज.ड | सर्वसा । ग्रा.पा.पु.जि.प., लातूर as are 
नागरगोजे संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., लातूर 
श्रीमती तरुणा धिरज —_ उपसंचालक, हाचा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४० .जा. | सर्वसा मही जक अमरावती र त्तया 
पाटील भू.स.वि.यं., नागपूर भू.स.वि.यं., बुलढाणा 
श्री.कृष्णा बकुलदास वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
४१ a कै सर्वसा सर्वसा 2 a 2 are गा ae el 
देशपांडे भू.स.वि.यं., जळगांव | संभाजीनगर । भू.स.वि.यं., जालना 
श्रीमती शिल्पा अमित वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, pene वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४२ गता सर्वसा सर्वसा सं अमरावती दतत गरी 
जनक भू.स.वि.यं., नागपूर भू.स.वि.यं., अमरावती 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


वाटप सहाय्यक भूवैज्ञानिक 
मूळ । पदोन्नतीचा ae 
क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय केलेला पदावरील पदोन्नतीने 
प्रवर्ग प्रवर्ग डीन बी 
विभाग । पदस्थापनेचे कार्यालय 
Ea Q 3 1 ४ | षु ६ aries. क ळय 
श्री.सूर्यकांत माधवराव म.रा.र.वि.महामंडळ, nae वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४३ सर्वसा सर्वसा प्रतिनियुक्ती) = ee 
पाटील (प्रतिनियुक्ती) भू.स.वि.यं., ठाणे 
श्रीमती तेजस्विनी ग्रा.पा.पु.जि.प, ener उपसंचालक, 
४४ हिमतराव सर्वसा सर्वसा अमरावती म ca 
हिंमतराव देशमुख नागपूर भू.स.वि.यं., अमरावती 
श्री.प्रमोद सोपानराव त. eee ग्रा.पा.पु.जि.प. ree ग्रा.पा.पु.जि.प., 
४५ जा. ) -१ 
पोळ रत्नागिरी पालघर 
सुरेंद्र पांडर नांदेड छत्रपती वरिष्ठ भूवेज्ञानिक 
४६ | श्री.सुरेंद्र पांडुरंग राठोड | विजा-अ | सर्वसा ।ग्रा.पा.पु.जि.प., नांदेड Gees चं ा a : 
संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., नांदेड 
श्रीमती शिल्पा निलेठा व्वा उपसंचालक, a उपसंचालक, 
४७ es भ.ज. सर्वसा eee ee a ae 
/ भू.स.वि.यं., कोंकण भू.स.वि.यं., कोंकण 
श्री.इंद्रजित मंगलसिग ce वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४८ ता रत .ज. सर्वसा a तता. तव afta. हिंगोली 
दाबेराव भू.स.वि.यं., अकोला | संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., हिंगोली 
श्री.विजय रामराव a वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, कोंकण वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
४९ नों .ज. सर्वसा सो विध  बुलतांगा -१ सविर 
सोळंके भू.स.वि.यं., बुलढाणा भू.स.वि.यं., रत्नागिरी 
श्रीमती वर्षा कमलेश्वर म वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, ae वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
Yo .ज. सर्वसा a -१ स.वि.यं., सिंधुदुर्ग 
श्रीरामे भू.स.वि.यं., नागपूर भू.स.वि.यं., सिंधुदुर्ग 
श्री.रवि विश्वासराव वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
५१ mate सर्वसा सर्वसा संह तेव गय गर aha नांदेड 
पवार भू.स.वि.यं., नांदेड | संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., 
श्री.संतोष तुकाराम वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, ग्रा.पा.पु.जि.प., 
५२ उ सर्वसा | सर्वसा सविर ग सांगली पुणे 3 
पाटील भू.स.वि.यं., सांगली सोलापूर 
श्री.संजय महादेव ae ग्रा.पा.पु.जि.प., वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
५३ .जा. | सर्वसा पुणे aha 
साबळे सोलापूर भू.स.वि.यं., सोलापूर 
श्री.लक्ष्मीकांत अरुण ग्रा.पा.पु.जि.प. ग्रा.पा.पु.जि.प. 
By ei सर्वसा सर्वसा , ह नाशिक , He : 
घरटे नंदूरबार नंदूरबार 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
श्री.कैलास रामभाऊ स a , छत्रपती = a र 
५५ सर्वसा | सर्वसा भू.स.वि.यं., eens भू.स.वि.यं., 
आहेर eae संभाजीनगर मा नारे 
छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर 
श्री.अमित गणपतराव ल्न वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
५६ जिरंगे म.ज. सर्वसा सतर सगली पुणे संग र सोगा 
जिरंगे भू.स.वि.यं., सांगली भू.स.वि.यं., सांगली 
श्री.शत्रुघ्न पुंडलिकराव छत्रपती ग्रा.पा.पु.जि.प. 
५७ | दंदे अ.जा. सर्वसा । ग्रा.पा.पु.जि.प. वाशिम । _. हिंगोली : 
1” दंदे 4 re संभाजीनगर हिंगोली 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
श्रीमती तृप्ती गोपाळराव = oe छत्रपती ी hg 
S¢ | aa सर्वसा सर्वसा भू.स.वि.यं., Soe कती भू.स.वि.यं., 
/मोरे र संभाजीनगर यार 
छ.संभाजीनगर छ.संभाजीनगर 
श्री.श्रीपाद प्रकाशराव . ग्रा.पा.पु.जि.प., व वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
48 saa | सर्वसा poate -१ सा 
टोहरे अमरावती भू.स.वि.यं., पालघर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


वाटप सहाय्यक भूवैज्ञानिक 


क्र. | अधिकार्‍याचे नाव ae ane सध्याचे कार्यालय केलेला | पदावरील पदोन्नतीने 
विभाग । पदस्थापनेचे कार्यालय 
fa | २ en a च्य 4 & ७० 
७ श्रीमती सुमैय्या वत | eee वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छत्रपती न. 
i मोहम्मदवसीम बागवान ai भू.स.वि.यं., नाशिक | संभाजीनगर 5 i आ वगर वा 
OM 
gaa et वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, ra ग्रा.पा.पु.जि.प., 
६१ | श्री.संदीप अशोक माने .जा. | सर्वसा aa fra, रत्नागिरी -१ सिंधुदुर्ग 
श्री.शेवलिग तुकाराम eas वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, कोंकण वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, 
व्हा .ज. सर्वसा aha -१ स.वि.यं., सिंधुदुर्ग 
चव्हाण भू.स.वि.यं., पालघर भू.स.वि.यं., सिंधुदुर्ग 
श्री.वेनायक नवनाथ ras शि जा ग्रा.पा.पु.जि.प., छत्रपती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, 
१३. Sarasa - सिंधुदुर्ग संभाजीनगर | भू.स.वि.यं., लातूर 


०२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची सहाय्यक भूवैज्ञानिक (गट-ब) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

पदोन्नत अधिका-यांविरूध्द कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा विभागीय चौकडी प्रस्तावित 
किंवा प्रलंबित नसल्याच्या अटीच्या अधीन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि यापैकी एखाद्या 
कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाविरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण दाखल 
असल्यास त्यांच्या बाबतीत सदर पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


०३. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ, व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप सुधारणा नियम, २०२१ मधील तरतूदी 
लागू असून पदोन्नत होणा-या अधिका-यांनी वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्ये पदोन्नतीनंतर किमान 
तीन वर्षाचा सेवा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 


०४. सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्या बाबतीत शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


०५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा यांनी त्यांच्याकडील अधिका-यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी तात्काळ (अधिकाधिक 
सात दिवसांत) कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. संबंधित पदोन्नत 
अधिका-यांनी सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतर रजेवर न जाता कमीत कमी पदग्रहण अवधी 
घेऊन नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


०६. संबंधित पदोन्नत अधिकारी या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू 
न झाल्यास, त्यांच्या बाबतीत शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १४.०७.२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिका-याचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून 
गणला जाईल. जे अधिकारी ३० दिवसाच्या कालावधीत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणार नाहीत, अशा 
अधिका-यांचा अहवाल आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी शासनास सादर करावा. 


०७. संबंधित पदोन्नत अधिका-यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ 
मधील तरतूदींकडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, पदोन्नत अधिका-यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम, १९७९ मधील नियम २३ नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


of, सदर आदेश कनिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गाच्या जेष्ठतेबाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण,मुंबई येथील मूळ अर्ज क्रमांक १०२७/२०२३ श्रीम. मृणालिनी लोखंडे व इतर विरूध्द 
महाराष्ट्र शासन व इतर आणि मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका 
क्र.९७६४/२०२४ श्री. हारद गायकवाड व इतर विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातील 
न्यायनिर्णयाच्या अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०९. सदर seal महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


qo. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१०५८०२१८२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
GANESH 5५ 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffal ef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=1325A2533F628572438B5F 


PAWAR csr 
(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.०२/पापु-१५ 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९, 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

संबधित अधिकारी, (आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा/संबंधित जिल्हा परिषद 
मार्फत). 

सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख. 
निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


